आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 
२०२०-२१ अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 
(जल जीवन मिझन ) या योजनेच्या 
राज्य हिळऊ्याचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत (२२१५ अ ०६१). 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र. क्र.१०/ का-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०५ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा 
१) शासन परिपत्रक क्रमांक, वित्त विभाग अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२० 
२) शासन निर्णय , आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.२४.०८.२०२० 
३) पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाची नस्ती क्र.जेजेएम- २०२० / प्र.क्र. ९५/पापु.-०७ 
प्रस्तावना 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून अंमलबजावणी 
करण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन fe) या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेतून ग्रामीण आदिवासी लाभार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याकरीता सोई सुविधा उपलब्ध करून देण्यात 
येतात. जल जीवन Pam कार्यक्रमाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून या 
कार्यक्रमाचा गाव, जिल्हा व राज्य कृती आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागाकडून करण्यात येत आहे. या योजनेच्या केंद्र हिक्याकरिता सन २०२०-२१ या वर्षात पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभागाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील रु. १४००.०० 
लाख इतका निधी वाचा क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली FEAR परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी 
वितरणाची कार्यप्रणाळी ठरवून देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 
कार्यक्रमांतर्गत कालबद्ध कामांकरीता सन २०२०-२१ या वर्षात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र. क्र.१०/ का-६ 


शासन निर्णय 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात मागणी क्र.टी-५ मधील २२१५- 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता या मुख्य शीर्षाखालील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या योजनेच्या राज्य 
हिळ्याकरीता वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
य नांव व लेखाशीर्ष सन २०२०-२१ सदर शासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पित तरतूद । वितरीत करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्य हिस्सा. ५०००.०० ७५०.०० 
SENT (2294 Moga), ३१- सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) 


२. उपरोक्तप्रमाणे रू.७५०.०० लाख (अक्षरी रूपये सात कोटी पन्नास लाख waa) इतका निधी 
प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना अर्थसंकल्पिय 
निधी वितरण प्रणाळीवर वितरित करण्यात आला आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

३. नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर उपलब्ध करून दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्ट्ये, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी 

४. नियंत्रक अधिकारी/ विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात व आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे 
नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
आणि आदिवासी उपयोजनाबाह्य क्षेत्रात मात्र फकत वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र. क्र.१०/ का-६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने वाचा येथील क्रमांक १ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या 


अधिकारात तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५३/व्यय-३, दि.७७.०८.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०४१३१३४९७१२४ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Kj fa Nn Ki S a al fa (0 ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a9129620 


> a Wa [ 5b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 
cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2020.11.05 17:36:20 +05'30' 


किरण कि.पवार 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
. विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 

. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (पापु-०७) मंत्रालय, मुंबई. 
११.अवर सचिव (का.१७), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१२.निवड नस्ती (का.६)मुंबई ,मंत्राळय ,आदिवासी विकास विभाग , 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


